सत्यमेव जयते 


वर्ष ९ , अंक २६ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार , एप्रिल ६ , २०२३ / चैत्र १६ , शके १ ९ ४५ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


असाधारण क्रमांक ३ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 

: 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे कार्यालय 

“ भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ” चे कलम २५ खाली अधिसूचना 


क्रमांक उविअ / पूउ / एलएक्यू / एसआर -३८ / २०२० . – मौजे- घाटकोपर , तालुका - कुर्ला , जिल्हा मुंबई उपनगर येथील “ भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ " अंतर्गत न.भू.क्र . १७७ पै . चे 
भूसंपादन ; 


66 

ज्याअर्थी , मौजे- घाटकोपर , तालुका - कुर्ला , येथील न.भू.क्र . १७७ पै . या जमिनीचे ४७७.६० चौ.मी. क्षेत्र “ मुंबई मेट्रो टप्पा ४ 
वडाळा ते कासारवडवली मार्गीकेकरिता " संपादन करणेचा प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचेकडून जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयास प्राप्त झाला असून प्रकरणी भूसंपादनाची कार्यवाही करणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक ३० 
जानेवारी २०२० रोजीचे आदेशान्वये उपविभागीय अधिकारी , पूर्व उपनगर , मुंबई उपनगर जिल्हा यांना प्राधिकृत केले आहे . प्रकरणी कलम 
१ ९ ( १ ) ची अधिसूचना दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिध्द झाली ; 


आणि ज्याअर्थी , भूमी संपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम २५ मधील परंतुकान्वये जिल्हाधिकारी कलम १ ९ अन्वये घोषणा 
प्रसिध्द केल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर , 
जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही निवाडा रद्द होईल ; परंतु त्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर , समुचित शासनाला 
१२ महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल 
; 


आणि ज्याअर्थी , संपादन संस्था एमएमआरडीए यांचेकडून दावे व हरकतीबाबत व न्यायालयीन प्रकरणाबाबत अभिप्राय मागविणे , 
उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडून मूल्यांकनाबाबत अभिप्राय मागविणे इत्यादी कारणामुळे सदर प्रकरणात पुढील कार्यवाही 
करता आलेली नाही . तरी कलम १ ९ ( १ ) ची नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजेच दिनांक २८ जानेवारी 
२०२३ पर्यंत निवाडा जाहीर करणे शक्य झाले नाही . प्रकरणी सद्यःस्थितीत सदर निवाडा जाहीर करणेस वाढीव मुदत न दिल्यामुळे जर हा 
निवाडा रद्द झाला तर सदर प्रकरणात पुन्हा कलम १ ९ ची अधिसूचना प्रसिद्धी , संयुक्त मोजणी , प्रारुप निवाडा , अंतिम निवाडा ही कार्यवाही 
करणेसाठी वेळ जावून शासनाचे मोठे नूकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

( १ ) 

भाग एक ( को . वि . पु . ) ३ ९ -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ६ , २०२३ / चैत्र १६ , शके १ ९ ४५ 

त्याअर्थी , उपरोक्त कलम २५ च्या अधिसूचनेद्वारे प्राप्त वाढीव कालावधीच्या मुदतीस झालेल्या विलंबास समर्थन करणारी परिस्थिती 
असून सदर मुदतीत निवाडा करणे शक्य नसल्याची माझी खात्री झाली असून समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , या नात्याने 
प्रकरणात १२ महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा असलेला अधिकार वापरुन खालील प्रकरणातील अंतिम निवाडा पारित करण्यास 
१२ ( बारा ) महिन्यांची वाढीव मुदत मंजूर करत आहे 

: 


२ 


संपादनाचे प्रयोजन : 


मुंबई , 

दिनांक ३ एप्रिल २०२३ . 


अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन 

मौजे - घाटकोपर , तालुका - कुर्ला , जिल्हा - मुंबई उपनगर 

संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र ( चौ.मी. मध्ये ) 
४७७.६० 


नगर भूमापन क्रमांक 

१७७ पै . 

मुंबई मेट्रो टप्पा ४ वडाळा ते कासारवडवली मार्गीकेकरिता " या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


राजेंद्र भोसले , 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


